जल sad Rar अंतर्गत राज्य पाणी स्वच्छता 
मिठान व जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिठानवरील 
पदे (योजना कालावधीकरीता) निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्र. जजीमि-०१२०/प्र.क्र.६५/पापु-०७ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
तारीख: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जस्वप्र-२०१४/प्र.क्र.३४/पापु-११, 
दिनांक १७.०२.२०१४. 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. जजीमि-२०२०/प्र.क्र.१३८/पापु- 
१०(०७, दिनांक ०४.०९.२०२० 


प्रस्तावना- 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची पुनर्रचना करुन नवीन जल जीवन 
मिशनची सुरुवात केली आहे. जळ जीवन fara केंद्र शासनाच्या दिनांक २५.१२.२०१९ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात जल जीवन far राबविण्याकरीता सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना दिनांक ०४.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
सदर झासन निर्णयातील परिशिष्ट क्र. १ मध्ये नमुद राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकरीता १३ पदे 
तर परिशिष्ट क्र. २ मध्ये नमुद जिल्हा पाणी व स्वच्छता Pamala १३६ पदे नव्याने निर्माण 
करण्याच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०८ जुले, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उपसमिती व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेस 
सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास उपरोक्त दोन्ही समितींची मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरून जल जीवन art योजना कालावधीकरीता राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिशनसाठी १३ व जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनसाठी १३६ पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यात जल जीवन मिठानच्या अंमलबजावणीकरीता राज्य पाणी व स्वच्छता मिठनसाठी 
पुढील १३ पदे दिनांक 09.90.2020 पासून मिहान कालावधीपर्यंत नव्याने निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-०१२०/प्र.क्र.६५/पापु-०७ 


जल जीवन Par अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता मिठानकरीता नव्याने निर्माण करण्यात आलेली 


पदे 
अ.क्र नव्याने निर्मित पदाचे नाव पद संख्या | भरतीचा स्वरुप भरतीचा संवर्ग 
Aa '| , २. ३. ae : षु. 
।१. | Part संचालक, भा.प्र.से. | 9 | प्रतिनियुक्ती भा.प्र.से. मधील सचिव दर्जा 
२. प्रकल्प व्यवस्थापक-वित्त (सह किडी प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
संचालक लेखा) 
३. प्रकल्प व्यवस्थापक-संनियंत्रण an प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र विकास सेवा/ 
(जल जीवन मिठान) समकक्ष संवर्ग 
४. प्रकल्प व्यवस्थापक-संनियंत्रण चिंगी प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र विकास सेवा/ 
(स्वच्छ भारत मिडान) समकक्ष संवर्ग 
प. शाखा अभियंता Li प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण/ 
जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा 
विभाग 
६. लेखाधिकारी ())॥॥/ SBM) Lal प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, 
वर्ग-२ 
उप लेखापाल ३ प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा 
सहाय्यक ४ प्रतिनियुक्ती समकक्ष वेतन श्रेणी मंत्रालयीन 
संवर्ग 
एकुण १३ 
०२. तसेच जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिडनकरीता (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून उर्वरित ३४ 


जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी ४ पदे) खाळील १३६ पदे 09.90.2020 पासून मिहान कालावधीपर्यंत नव्याने 
निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
जल जीवन ars अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वचछता मिठानकरीता नव्याने निर्माण करण्यात आलेली 


पदे 
अ.क्र. | नव्याने निर्मित पदाचे नावा | पद संख्या | भरतीचा स्वरुप भरतीचा संवर्ग 

॥ ८! 4 2. ३. 1 ४. 9 च्‌. 

eal , | प्रकल्पसंचालक ३४ प्रतिनियुक्ती । महाराष्ट्र विकास सेवेतील उप 
प्रती जिल्हा १ मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२. | प्रकल्प व्यवस्थापक (आर्थिक) ३४ प्रतिनियुक्ती ।महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
(प्रती जिल्हा १ सेवेतील लेखाधिकारी 

३. | कनिष्ठ प्रशासकोय अधिकारी ३४ प्रतिनियुक्ती | जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा 
(प्रती जिल्हा १ वर्ग-३ 

४. | लिपीक ३४ प्रतिनियुक्ती | जिल्हा परिषदेतील लिपीक 
(प्रती जिल्हा १ संवर्ग 

एकुण १३६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-०१२०/प्र.क्र.६५/पापु-०७ 


०३. जल जीवन fer अंतर्गत राज्य पाणी व स्वच्छता fem तसेच जिल्हा पाणी व स्वच्छता 
Ramet निर्माण करण्यात आलेली पदे संबंधित संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. मिहान 
संचाळक, जल जीवन PR (राज्य पाणी व स्वच्छता Far) यांनी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन व जिल्हा 
पाणी व स्वच्छता Parada नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे प्रचलित नियमानुसार तातडीने 
भरण्याची कार्यवाही करावी. 
०४. या पदांवरील वेतन व भत्त्यापोटी येणारा खर्च मागणी क्र. वाय-२, SGN २२१५ पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा परिषदांना योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (२९) राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहाय्यीकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय्य (राज्य 
हिस्सा) यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ ९९७१) या लेखाशीर्षाखाली त्या त्या 
वित्तीय वर्षातील मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाचे अनौ. संदर्भ क्र. २१७८ व वित्त विभागाचा अनौ. संदर्भ 
क्र. २२४/व्यय-३, तसेच २०८/आपुक दिनांक २०.१०.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ३१२२, 
दिनांक २०.१०.२०२० अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२०११०४१४४०४७६५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

VASANT ण व णता 


2.5.4.20=280e2beac20f526041fee94f6226522 


€1407a7f6aa0b06c8769634d48c2976bc, 
B H | M R AO postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


MANE टाडा धाकला, 
(वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन/वित्त/ग्राम विकास/पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
११. PRM संचालक, जल जीवन Fars (राज्य पाणी व स्वच्छता fa), बेलापूर, नवी मुंबई 
१२. जिल्हाधिकारी (सवी, 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१५. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-०१२०/प्र.क्र.६५/पापु-०७ 


१६. उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी(सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१९. निवडनस्ती-कार्यासन पापु-०७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


